महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधांचे 
संरक्षण अधितियम १९९९ च्या अंधलबजावणीबावबत... . 


महाराष्ट्र शासन 
| Te विभाग 
MTT परिपत्रक क्र.सीआयआय-०२११/६२/प्रक्र.११/पोल-१२ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १६ जून, २०११ 


महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधांचे संरक्षण अध्यादेश, १९९९, शासनाने दिनांक २९ 
एप्रिल, १९९९ रोजी पारित केला होता. सदर अध्यादेशाचे दिनांक २१ जानेवारी, २००० रोजी अधिनियमात रुपांतर 
करण्यात आले होते. महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील) हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ ला विजय 
सी. पुल्जाल व इतर अशा ४० पेक्षा जास्त वित्तीय संस्थांनी याचिका क्र. ५१८६/२००१ व इतर दाखल करुन सदर 
कायद्याच्या वैधतेस उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी मुंबई उच्च 
न्यायालयाच्या पूर्णपीठापुढे होऊन उच्च न्यायालयाने दि. ५ सप्टेंबर, २००५ च्या निकालान्वये अशा प्रकारच्या कायद्याची 
तरतुदी करणे राज्य विधानमंडळाच्या कक्षेबाहेरील असल्याचा निष्कर्ष काढून सदर कायदा अवैध ठरविला होता. 
त्याविरुद्ध राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात फौजदारी अपिल क्र.१३८२-१९४४६/२००५ व दिवाणी अपिल 
क्र.६४७५-६४७९/२००५ दाखल करण्यात आले असता मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दि.१८-११-२००५ च्या आदेशान्वये 
खालीलप्रमाणे अंतरीम निर्देश दिले होते :- | 


“In cases where investigation are in progress the prosecuting agency shall continue with 


the investigation. But there shall not be further prosecutions of the accused persons and as 
regards pending cases the status quo as on today shall be maintained. It is submitted that in 9 
cases already accused persons have been convicted and the convicted persons would be at liberty 
to apply for bail and the court would be at liberty to pass order granting bail. The interim 
attachment granted by the competent authority shall subsist until further orders. However, in 


cases where applications for release of attachment have been filed the same should be disposed 


- of in accordance with law by separate orders. There shall not be sale of attached properties. The 


Authorities shall not take any coercive steps to recover the amount under the Act." 

२. या संदर्भात सवोच्च न्यायालयासमोर. अन्य प्रलंबित याचिकांपैकी फौजदारी रिट याचिका क्र.१५९७/२००५ 
(सोनल हेमंत जोशी विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर) आणि दिवाणी अपील क्र.६९८४/२००५ (महाराष्ट्र ठेवीदार 
गुंतवणूकदार महासंघ विरुद्ध विजय सी. पुल्जाल व इतर) या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होऊन त्यावरील 
अनुक्रमे दि.०९-०५-२०११ व दि.११-०५-२०१९१ च्या न्यायनिर्णयान्वये (प्रती सोबत जोडल्या आहेत) सर्वोच्च न्यायालयाने 


गटा cr-11-pol-12 
T/Bq- 08 34[ १०७७-६-२०११]-१ 


२ 
मुंबई उच्च न्यायालयाचा उपरोक्त दि.५ सप्टेंबर, २००५ चा निकाल रद्द ठरवून महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय 


संस्थामधील) हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ हा कायदा घटनात्मकदृष्टया वैध ठरविलेला आहे. त्यामुळे सदर 
कायदयातील तरतुदी आता पुनर्स्थापित झालेल्या आहेत. | 
महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ मध्ये खालीलप्रमाणे 
तरतुदी आहेत :- 
(अ) कलम ४ अन्वये ठेवी परत करण्यास कसूर केल्यास मालमत्ता जप्त करण्यात येते. 
(ब) कलम ५ अन्वये जप्ती आणलेल्या वित्तीय संस्थेच्या पैशांवर ब मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवण्याकरिता, 
उपजिल्हाधिका-याच्या दर्जापेक्षा कमी नसलेल्या अधिका-याची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात येते. 
(क) कलम ६ अन्वये विशेष न्यायालयाची स्थापना करण्यात येते 
(ड) कलम ७ अन्वये जप्ती केलेल्या मालमत्तेचे आदेश कायम करण्यासाठी विशेष न्यायालयास अधिकार प्राप्त 
आहे. . 
इ) HT १० अन्वये जप्त केलेल्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार विशेष न्यायालयास आहे. 
महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९, सर्वोच्च न्यायालयाच्या 
दि.९-५-२०११ व ११-५-२०११ च्या आदेशान्वये पुर्नस्थापित झालेला असल्याने, सदर अधिनियमातील तरतुदी विचारात 


घेऊन प्रलंबित गुन्हांबाबत व दाखल केलेल्या खटल्यांबाबत तसेच यापुढे दाखल होणा-या गुन्ह्यांमध्ये उपरोक्त तरतुदी 
विचारात घेऊन तातडीने पुढील कार्यवाही करावी. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, sits 

(ने. म. शिंदे ) 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

महा प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई (पत्राने) 

प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा / अपील शाखा), मुंबई (पत्राने), 

सर्व जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

: संचालक, अभियोग संचानालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

अतिरिक्‍त पोलीस महासंचालक, राज्य गुन्हा अन्वेषण बिभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

सर्व जिल्हाधिकारी, 

सर्ध पोलीस आयुक्त / अधीक्षक, 

सरकारी बकोल, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा / अपील शाखा), मुंबई, 

सरकारी बकोल व सरकारी अभियोक्ता उच्च न्यायालय मुंबई / नागपूर / औरंगाबाद, 

सर्व जिल्हा सरकारी बकील, 

पोल-१२ संग्रहार्थ. 


एंच oes -७-11-001-12 
एंच-०९४५ - ७ 


3 


IN THE, SUPREME COURT OF INDIA 


CRIMINAL APPELLATE JURISDICTION G 4 2 पु तु न 
IN | 


SONAL HEMANT JOSH I & ORS. an (8) 
Qcrbied ७ bo tras 0080 


RSUS of 
SATE OF MAHARASHTRA & ORS | ‘errant e@ec2ucr viudidespohdent (s) 
QO | ०-७: Lowe oF ala 


et le tne >... ORE” आ.” war © 


Heard learned counsel for the appearing parties. 

This स्य has been filed against the impugned 
sidenenu dated 05.09.2005 passed by the High Court of 
Gudteaeuee at Bombay in Cximinal Writ ववकत No. 903 of 
2000 by which the Maharashtra Seaton of. - Interest ‘of * 
वतवन (In Financial Establishments) Act, 1999 ‘(for 
short ‘the Act") was held unconstitutional. 

In view of the judgment of this Court in KK, Baskaran Baskaran 
Vs. State represented by its Secretary, Tamil Nadu & Ors. i Secretary. i | & Or 
reported in (2011) 3 SCC 793, we are of the opinion that 
the impugned judgment of the High Court. is not correct and 
it is hereby set aside. Hencc we uphold the “Act as 
constitutionally valid. 

We are not going into शशी डेर questions because in this 
Appeal we are only concerned with the question of 


constitutional validity of the Act. 


एच-७९२५ -२ 


| 


, Application for permission to intervene | filed by 
Bochasanwaai Shri Aksharpurushottam Swaminarayan Sanstha is 
allowed, 

It appears that an interim order was passed by this 
Court on 11.05.2010 permitting the Competent Authority मि 
dispose .of certain properties. We modify that order by 
directing that the said Order will not apply to the 
properties which the applicant in the application for 
permission to intervene, that is, Bochasanwasi Shri 
Aksharpurushottam Swaminarayan Sanstha, claims to be its 
own, पट are informed that the aforesaid applicant has filed 
an application under Section 7 of the Act before the 
Special Court and we direct that the said application may 
be disposed of on its own merits in accordance with law. 

With these observations, the Appeal is allowed. 

Since we have allowed the Appeal, no orders व be 


passed on any pending application(s). 


क, »१०*०*०१*०*१*०* ध्य, 


nS 
NEW DELHI; =  - = = Viveaccecvcccene eee Gerace J. 
MAY 09, 2011 (GYAN SUDHA MISRA) 


एउच-०९२५ -२अ३ 


& 
IN THE SUPREME COURT OF INDIA 
CIVIL APPELLATE JURISDICTION 


CIVIL APPEAL NO.6984 OF 2005 


Maharashtra Thevidar Guntanwanukdar 
Mahasangh .... Appellant 
Versus i natn 
ey bo aes | 
Vijay C. Puljal and others h ७८६. | Respondents 


& pstee avert 0. us i 
O° शा 


be cee mete cen me 


Heard learned for the appearing parties. 


This appeal has bac: filed against the impugned 
judgment dated 56 September, 2005 passed by the High Court of 
Judicature at Bombay in Writ Petition No. 5186 of 2001 by 
which the Maharashtra Protection of Interest of Depositors 
(In Financial Establishments) Act, 1999 (for short ‘the Act’) 


was held unconstitutional. 


In view of the judgment of this Court in K.K. 
Baskaran vs. State represented by the Secretary, Tamil Nadu 
and others reported in (2011) 3 SCC 793, we are of the 
opinion that the impugned judgment of the High Court is not 
correct and it is hereby set aside. Hence, we uphold the Act 


as constitutionally valid. 


ृव-७९२५[१०००-६-२७११]-३ 


६ 


With these observations, the Appeal is allowed. 


ual an 

किक thy oie ककल WAS yr कर J. 

( Markandey Katju ) 
WwW 

ee ea ee ee ee हात य J. 


‘( Gyan Sudha Misra ) 
May 11, 2011 
New Delhi. 


एच-०९३५ -33i- 


